महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण - २०१६ व 
त्याअंतर्गत FAB प्रकल्पाकरीता दिली 
जाणारी प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यासाठी तज्ञ 
समितीचे गठन करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०२१/प्र.क्र.३३/उद्योग-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ ऑगस्ट, २०२१ 
वाचा:- 
१. शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.मइधो-२०१४/ प्र.क्र.११८/उद्योग-२, 
दि.११/०४/२०१६ 
२. शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.मड्धो-२०१६/प्र.क्र.१८९/उद्योग-२, दि.२४/०८/२०१७ 
३. शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.मइधो-२०१६/ प्र.क्र.१८९/उद्योग-२, 
दि.२८/०८/२०१७ 
४. शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.मइधो-२०१७/ प्र.क्र.१५८/उद्योग-२, 
दि.१७/११/२०१७ 
५. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना क्र.२६(१)२०१९-॥२-//, 


दि.२५/०२/२०१९ 

६. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना (SPECS), 
दि.०१/०४/२०२० 

७. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना (EMC २.०, 
दि.०१/०४/२०२० 


८. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना (PLI), दि.०१/०४/२०२० 
९. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार मार्दर्शक सूचना, दि.०१/०६/२०२० 
१०. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. मइधो-२०२०/प्र.क्र.५५/उद्योग-२, दि.२०.०१.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

राज्य शासनाने “महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण -२०१६ आणि त्या अंतर्गत FAB प्रकल्पांकरीता 
प्रोत्साहने” धोरण शासन निर्णय क्र. मइधो-२०१४/ प्र.क्र. ११८/ उद्योग-२, दिनांक ११ एप्रिल, २०१६ अन्वये 
घोषित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणांतर्गत अर्ज करणारा घटक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक 
घटक आहे किंवा कसे याची खात्री करण्यासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण -२०१६ अंतर्गत देण्यात येणारी 
प्रोत्साहने ही M-SIPS या योजनेशी संलग्न करण्यात आली होती. संबंधित घटक हा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक 
घटक आहे किंवा कसे याची सखोल तपासणी M-SIPS या केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत होत असल्यामुळे 
त्याअंतर्गत निश्चित झालेली पात्रता गृहीत धरुन राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय 
घेण्यात येत होता. तथापि, केंद्र शासनाची M-SIPS योजना ही जानेवारी, २०१९ पासून संपुष्टात आली आहे. 

वरील वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ मध्ये सुधारणा करुन राज्याचे 
इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ केंद्र शासनाच्या M-SIPS योजनेपासून विलग करुन केंद्रशासनाच्या SPECS व PL 
योजनांशी संलग्न करण्याची, या योजनांमध्ये समाविष्ट इलेक्टॉनिक घटकांना राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स 
धोरणांतर्गत प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याची, त्याचप्रमाणे राज्याच्या विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ यास 
दि.३१/०३/२०२३ पर्यंत संदर्भाधिन क्र. १९ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०२१/प्र.क्र.३३/उद्योग-८ 


दि. २०.०१.२०२१ च्या शासन निर्णयातील परि.६ मध्ये नमुद केल्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक धोरण-२०१६ नुसार 
विशाल प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याच्या प्रयोजनार्थ प्रधान सचिव (उद्योग) याच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ 
समितीचे गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

१. महाराष्ट्र इलेक्टॉनिक धोरण -२०१६ व त्याअंतर्गत FAB प्रकल्पाकरिता दिली जाणारी प्रोत्साहने या 
धोरणामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. २०.०१.२०२१ मधील परि. ६ मध्ये विहीत 
करण्यात आल्यानुसार प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी अ.मु.स. (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
खालीलप्रमाणे समितीचे गठन करण्यात येत आहे. 


a | अ.मु.स. CaM) अध्यक्ष 
२ सचिव (व्यय), वित्त विभाग सदस्य 
३ विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय सदस्य 
४ श्री.प्रो. दिनेश शार्मा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, इलेकट्रीकल | सदस्य 


विभाग, आयआयटी मुंबई (नामवंत संस्थेमधील इलेक्ट्रॉनिक्स 


विभागाचे विभाग प्रमुख) 

4 श्री.फारुक काझी, विभाग प्रमुख, इलेक्ट्रीकळ विभाग, | सदस्य 
विजेटीआय, मुंबई. (नामवंत संस्थेमधील इलेक्ट्रॉनिक्स 
विभागाचे विभाग प्रमुख) 

& श्री. अभय दोशी ,उपाध्यक्ष,स्ट्रक्वर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट | सदस्य 


मॅनुफ्यक्वरिंग असोशिएडान, (SEEMA) 
( इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्षेत्रातील नामवंत संघटनांचे प्रतिनीधी ) 


७ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास | सदस्य सचिव 
महामंडळ, मुंबई 
८ श्री. प्रभाकर देवधर, संचालक, अँपलंब लिमिटेड, मुंबई सदस्य 


२. समितीची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे निश्चित केली आहे. :- 

१. ज्या उद्योग घटकांना केंद्र शासनाच्या SPECS आणि PL योजनेनुसार केंद्र शासनाची प्रोत्साहने 
कोणत्याही कारणास्तव मान्य झाली नसतील अश्या घटकांनी राज्यात गुंतवणूक केल्यास त्या 
उद्योग घटकांच्या प्रकल्पाचे आर्थिक व तांत्रिक मूल्यमापन करुन या उद्योग घटकांना राज्याचे 
प्रचलित इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण लागू करुन प्रोत्साहने अनुज्ञेय करणे. 

२. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात गुंतवणूकवृध्दी व रोजगार निर्मिती होण्यासाठी नवीन औद्योगिक घटकांनी 
अथवा विस्तारीत घटकांनी राज्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ मध्ये विशाल प्रकल्पांसाठी विहित 


केलेल्या निकषाप्रमाणे खालील उपक्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योग घटकांच्या प्रकल्पाचे 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०२१/प्र.क्र.३३/उद्योग-८ 


आर्थिक व तांत्रिक मूल्यमापन करुन इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ नुसार विशाल प्रकल्पांसाठी 


विहित प्रोत्साहने अनुज्ञेय करणे. 
1. Telecom Products 
ll. Consumer Electronics 


ili. | Health and Medical Electronics 
iv. Industrial Electronics 
v. Automotive Electronics 
vi. Strategic Electronics 
vii. Avionics 
viii. | Electronics Manufacturing Services 


ix. Solar Cell Manufacturing 


3. दि. 09.08.2020 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे केंद्र शासनाने Scheme for promotion of manufacturing 
of electronic components and semiconductors (SPECS) ही योजना जाहीर केळी आहे. सदर 
अधिसूचनेच्या सहपत्रातील (Annexure) A ते G येथे नमूद वस्तूंचे (५००१७ उत्पादन करणाऱ्या ज्या घटकांना 
कोणत्याही कारणास्तव केंद्र शासनाची प्रोत्साहने मान्य झालेळी नसतील अशा घटकांनी महाराष्ट्र राज्यात 
गुंतवणुक करण्याबाबत सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालाच्या तांत्रिक व आर्थिक मुल्यमापनाअंती पात्र ठरणाऱ्या 
उद्योग घटकांना राज्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण - २०१६ लागू करुन सदर धोरणातंर्गत सुक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठे 
प्रकल्पांसाठी विहित करण्यात आलेली प्रोत्साहने तसेच विशाल व अतिविझ्ाल प्रकल्पांसाठी मा. मंत्रीमंडळ 
उपसमितीच्या मान्यतेने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील उद्योग घटकांना वेळोवेळी मंजुर करण्यात आलेली प्रोत्साहने 
अनुज्ञेय करण्याबाबतचा निर्णय घेणे. 


४. दि. ०१.०४.२०२० रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे hs ARAM Production Linked Incentives Scheme 
(PL) ही योजना जाहीर केली आहे. सदर अधिसूचनेसोबतच्या Annexure- A येथे नमूद वस्तूंचे (५०009) उत्पादन 
करणाऱ्या घटकांना कोणत्याही कारणास्तव केंद्र शासनाची प्रोत्साहने मान्य झालेली नसतील अशा घटकांनी 
महाराष्ट्र राज्यात गुंतवणुक करण्याबाबत सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालाच्या तांत्रिक व आर्थिक 
मुल्यमापनाअंती पात्र ठरणाऱ्या उद्योग घटकांना राज्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण - २०१६ लागू करुन सदर 
धोरणातंर्गत सुक्ष्म लघु, मध्यम व मोठे प्रकल्पांसाठी विहित करण्यात आलेली प्रोत्साहने तसेच विशाल व 
अतिविशाल प्रकल्पांसाठी मा.मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील उद्योग घटकांना 
वेळोवेळी मंजुर करण्यात आलेली प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याबाबतचा निर्णय घेणे. 


५. दि. २५.०१.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णय क्र. मईधो-२०२०/प्र.क्र.५५/उ-२, मधील परिच्छेद क्र. ०१ 
अन्वये महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण -२०१६ व त्यातंर्गत FAB प्रकल्पातंर्गत दिली जाणारी प्रोत्साहने ही केंद्र 
शासनाच्या दि. ०१.०४.२०२० रोजीच्या अधिसुचनेव्दारे घोषित करण्यात आलेल्या SPECS FPL! या योजनांशी 
संलग्न करण्यात आलेली आहेत. या पार्श्वभुमीवर FAB घटकाचे उत्पादन करण्याऱ्या उद्योग घटकांकडुन प्राप्त 
होणाऱ्या प्रकल्प अहवालाचे तांत्रिक व आर्थिक मुल्यमापन करुन प्राप्त उद्योग घटकांना दि. ११.०२.२०१६ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०२१/प्र.क्र.३३/उद्योग-८ 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण -२०१६ व त्यातंर्गत FAB 
प्रकल्पातंर्गत दिली जाणारी प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याबाबतचा निर्णय घेणे. 


६. सदर शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेल्या तज्ञ समितीसमोर प्रस्ताव सादर करण्याकरिता 
संबंधित उद्योग घटकांनी विकास आयुक्‍त (उद्योग) उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचेकडे सोबतच्या प्रपत्र -अ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या तपासणी सुचीतील प्रत्येक मुद्याच्या अनुषंगाने समर्थनिय दस्तावेजासंह परिपुर्ण 
अर्ज सादर करावेत. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०४१२३२१८५११० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitall 


. igned by Ravindr: 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES. 
a V | n fa NERGY, LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25. 
67 


7CC3974B29D1 7 A6SBEACE7 14F CDOGSFD7E1898, 


5 
878 10: 
22C868EAC72ECD 12784, cn=Ravindra V Gurav 
10: '30' 


(रविंद्र गुरव) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव , वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सचिव, (plied विकास व उद्योजकता विकास), मंत्रालय, मुंबई. 

११. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सचिव (मदत व पुर्नवसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी (पूर्व, मुंबई. 
१५. महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगर पालिका (सर्व) 

१६. संचालक, नगररचना व मूल्यनिर्धारण, पुणे, 

१७. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


-003002236437014096925107263219586700690661८390१6त 
92, 


-FBD9E82B129(3: 57 B46E1D853D93C38D6E 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०२१/प्र.क्र.३३/उद्योग-८ 


१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण), प्रकाशगड, वांद्रे ( पूर्व), 
मुंबई-४०० ०५१ 
१९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (महापारेषण), प्रकाशगंगा, वांद्रे ( पूर्व), 
मुंबई-४०० ०५१. 
२०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती (महानिर्मीती), प्रकाशगड, वांद्रे ( पूर्व), 
मुंबई-४०० ०५१. 
२१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विकास अभिकरण, म्हाडा Haris कॉम्पलेक्स, २ रा 
मजला, त्रिदल नगरच्या समोर, ऐरवडा, पुणे ४११ ००६. 

२२. जिल्हाधिकारी (सवी 

२३. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. मा. राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२५. महानिरीक्षक, नोंदणी व नियंत्रक, मुद्रांक शुल्क, पुणे. 

२६. उप महानिरीक्षक, मुद्रांक शुल्क, मुंबई. 

२७. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

२८. मा. सभापती, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

२९. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
३०. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
३१. उद्योग विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव/कक्ष अधिकारी. 
३२. कक्ष अधिकारी (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३३. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३४. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३५. निवड नस्ती (उद्योग-८), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०२१/प्र.क्र.३३/उद्योग-८ 


Annexure-A 
List Of Documents And Information To Be Provided By Industrial Units In The 
Project Report Of The Unit For Availment Of Incentives Under Maharashtra 
Electronic Policy-2016. 


Sr.No. ITEM 


Name Of The Company 


Legal Entity Registered in India 


Location Of Unit And Classification of Location As per PSI-2019 


Type of Project (New / Expansion / diversification) 


Proposed Fixed Capital Investment Details 


List Of Manufacturing Products 


Expected Investment Period Required For Unit 


Expected Employment Generation By The Unit ( Direct And Indirect) 


६०० जे 2) ON IS | 


Financial Closures 


9.1 True certified copy of the resolution, highlighting proposed products 
and investment schedule from different sources (term loan, 
unsecured loan and equity etc, 

9.2 The resolution should mention the project location and the intent to 
invest under SPECS 


9.3. CA Certified Copies of Annual Report for the past three years. MS 
Excel required 


9.4 Financial Closures 

(a) Term Loan 

e Sanction Letter 

e Loan Agreement 

e Appraisal Note 

e Loan Account statement (if disbursed) 

(6) = Internal Accruals 

e Documents Supporting fund availability 
(c) Equity 

e Documents Supporting fund availability 

e Equity subscription Agreement 

e Commitment letters from equity providers 
(d) Unsecured Loan 

e Documents Supporting fund availability 

e Unsecured Loan Agreement 
(e) Commitment letters from Unsecured Loan providers 


10: Capital Expenditure Detail 


1.1 Proposed capital expenditure : 


Complete list of capital goods proposed to be purchased along with 
their quotations and purchase orders (where purchase order is 
issued.) 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०२१/प्र.क्र.३३/उद्योग-८ 


1.2 Details of used / second hand/ refurbished plant, machinery, 
equipment and associated utilities (if applicable) 
11. Financial Details 
11.1 forecasted Revenue (Total and Eligible goods) split by exports, 
Domestic Sale (next 5 years.) MS Excel required. 
11.2 forecasted Returns (next 5 years.)- ROI and breakeven estimates 
with and without government support. MS Excel required. 
12. External credit rating 
13. Land Details 
13.1 Documentation showing ownership of land (leased/ owned) _ for 
the project. 
13.2 Documentation showing possession of building (leased/ owned) 
for the project. 
13.3 Documentation showing the location is in an industrial area. 
14. Other Details 
14.1 CA Certificate (with membership No.) showing shareholding 
pattern (indicating number of shares and investment) 
14.2 Self- Certificate that the applicant is not blacklisted by any 
Government department 
14.3 Undertaking stating the details of assistance sought/ received 
from Govt.of India apart from SPECS. 
14.4 Undertaking on number of proposed manufacturing set ups. 
15. Employment generation details 
16. Year wise production capacity till the project’s completion. 
17. Implementation Schedule with timeline for the following activities : 
17.1. Construction of Building 
17.2 Ordering of Machines 
17.3 Receipt and Installation of Machines 
17.4 — Pilot Production 
17.5 Commercial Production 
18 Technology — Copy of technology agreements with technology 
provider (if applicable) 
19 Overview of Manufacturing process along with key raw materials. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


